उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम 
या तीर्थक्षेत्राचा विकास आराखडयातील 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ 
बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई - ४००००१ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२३ 


वाचा:- 
१) जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचे पत्र क्रमांक: जा.क्र. नियोजन/ कक्ष-१५/ संस/२०१९/२०२२, 


दि. ११ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये सादर केलेला प्रस्ताव. 
२) नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांक तीक्षेवि-२०१५/प्र.क.६/१४४४, दिनांक ४ जून २०१५. 
३) मा. मुख्यसचिव यांचे अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०२२ 
रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) मा. मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय शिखर समितीच्या दिनांक २२ डिसेंबर, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्र. तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ दि.१० जानेवारी, 
2023 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


“संदर्भिय क्र. ५ शासन निर्णयान्वये उमरी व पोहरादेवी ता. मानोरा जि. वाशिम या 
तीर्थक्षेत्राच्या विकासाचा एकूण रु.३२६२४.१४ लक्ष इतक्या किंमतीचा आराखडयातील कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील नमूद कामांमधील अ.क्र. अ-१ ते 
५ च्या कामांची अंदाजपत्रकीय रक्‍कम शिखर समितीच्या दिनांक २२ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार स्तंभ क्र.४ प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे". 


(रु. लक्षमध्ये) 
अ.क्र. कामांचे नाव शासन निर्णयातील | सुधारित रक्‍कम 
तरतूद 
i i) 2 3 1 छे 
aq | मंदिर परिसर बांधकाम व सुशोभिकरण करणे. १६०६४.७२ १०३२७.७० 
१ मंदिराचे, आरसीसी, मार्बल दगडाचे, 
FOS, मोल्डिंग, AAT बांधकाम करणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ दि.१७ जानेवारी, २०२३ 


२) लहान समाधी स्थळांचा विकास करणे 

3) प्रवेशद्वार -५ 

४ स्टोन बॅच ८० नग, स्टोन शिखर-६ नग, नंदी 
-२ नग, हवन कुंड -२ नग, कारंजे -१ नग, 
मार्बल बेंच २० नग 

५) संरक्षक भिंत आरसी सी -८८८.५२ मि. रेड 
स्टोन भिंत -२१०२ मि. फोर्ट वॉल डागडुजी, 
व्यावसायिक गाळे -४० नग. 


२ | भाविकांकरिता सोयी सुविधा ११३७४.०० ७३१४.०६ 
१) यात्रेकरू होड-९२७१.०० चौ. मि. (१०००० 
भविकांकरिता) २भोजन कक्ष - १७००.०० ( 
१००० भविकांकरिता) चौ. मि., स्वयंपाककगृह 
-१३२५.०० चौ.मी., कार्यालय - १२० चौ. मि. 
३) प्रसाधन गृह व स्वच्छतागृह ( पुरुष ६४ व स्त्री- 
६४) 

४) वाहनतळ जमीन सुशोभीकरण -८३०२.८५ 
चौ. मि., वृक्षारोपण सार्वजनिक बगीचा 

५) मार्बल प्लाटफॉर्म आरसीसी ७३७१.८३ 
चौ.मी. ग्रॅनाईट फ्लोरिंग ७०७८.० चौ.मी, 

६) सोलार यंत्रणा 300 kw. 


३ | रस्ता बांधकाम करणे. ११९०.०० ७६०.०० 
१) उमरी, पोहरादेवी व वसंतनगर गावातील 
मंदिराकडे जाणारे पोच मार्गाचे बांधकाम करणे. 


४ | यात्री निवास २९९६.२८ १९२५.४० 
यात्री निवास - (४ इमारती - १८० रूम्स / ७२० 
भविकांकरिता व १६ डोरमेटरी / २५६ भाविक ), 
यात्री निवास फर्निचर (गुरुद्वारा जागेवर) 


५ | बाहय पाणीपुरवठा योजना १०००.०० ६५३.०० 
बाह्य पाणी पुरवठा योजना - ३५००.०० मि. 
(गोंडेगाव धरण उमरी) 


०२. तरी, वरील ओ १ ते ५ येथील कामांबाबत सुधारित रकक्‍्कमेनुसार व उर्वरित कामांसंदर्भात 
संदर्भिय क्र.५ मधील शासननिर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ दि.१७ जानेवारी, २०२३ 


०३. सदर हासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७/५/.॥१0१59॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११७११२९२१९८२० असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
harashtra, 


डॉन 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 
1a9e92eede8c323934f82edb538d3b20, 
pseudonym=C66B420751C8769D652257224AF 


3DC28B2BA4FF1, 
serialNumber=8C5DO0F275C3D9A21DBO7FECF7 
919C2D83796E88930D62D44E7A4A6D4CBEE7E 
OE, cn=KALU GONYA VALVI 

Date: 2023.01.17 19:32:35 +05'30' 


(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई. 
) मा. मंत्री, (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा.मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) मा. राज्यमंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५ महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


६ महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
७ मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८)  मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१० मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११ विभागीय आयुक्‍त, आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
१२) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशिम. 

१३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

qk)  मुख्यलेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

१५) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, वाशिम. 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, वाशिम. 

१७ नियोजन विभाग (का. १४७४ / १४४४) मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८) वित्त विभाग (व्यय - १५, अर्थसंकल्प- १६/१७), मंत्रालय, मुंबई ३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः तीर्थवि-२०१९/प्र.क्र.११५/यो-६ दि.१७ जानेवारी, २०२३ 


१९) कक्ष अधिकारी, कार्यासन क्र. वित्त-७, वित्त-१, वित्त-८, ग्राम विकास विभाग 
२० निवड नस्ती (का. यो-६), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


